श्री.तुषार मेहता, महाधिवक्ता,भारत 
सरकार,नवी दिल्ली यांना व्यावसायिक फी 
प्रदान करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: याचिका-२०२१/१२१/प्र.क्र.१०२/म-१(धोरण) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्राळय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भः (१) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे पत्र क्र. 
D.0.98/SLP/Macrotech/WP(ST)8 38 94/2020/Bill/94, दि.२१/१/२०२२ 

2) विधि व न्याय विभाग,जा. क्र.१८२-२०२१/₹ Branch, दि.०५/०४/२०२१ चे पत्र 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.२९.७.२०१५ 

४ वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.१६.६.२०१७ 

५) श्री.राहुल चिटणीस, सरकारी अभियोक्ता यांचे दि.१५.१०.२०२१ रोजीचे पत्र 


een”, amen) east ल्न 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम ९ अन्वये मुद्रांक शुल्कातील सवलत व माफीच्या अनुषंगाने writ 
Petition Stamp No ९३९१५ of 2020,Microtech Developer Ltd and Anr. Petitioner Versus The State Of 
Maharashtra and others., Respondents मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे SLP (७) ॥९०.८९६८/२०२१ या 
न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामकाजासाठी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने श्री.तुषार 
मेहता, महाअधिवक्ता, भारत सरकार यांची शासनाच्या वतीने विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी श्री.तुषार मेहता, महाधिवक्ता, भारत सरकार यांची व्यावसायिक फी अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन नणय निर्णय: 

Writ Petition Stamp No ९३९१५ of 2020,Microtech Developer Ltd and Anr. Petitioner Versus 

The State Of Maharashtra and others., Respondents मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे SLP (() 
९०.८९६८/२०२१ या या न्यायालयीन प्रकरणात श्री.तुषार मेहता, महाधिवक्ता, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांनी 
शासनाची बाजू मांडल्याप्रकरणी त्यांनी संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार या शासन निर्णयान्वये 
श्री.तुषार मेहता, महाधिवक्ता, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांना व्यावसायिक दराने एकूण रु. ४,४०,०००/-(अक्षरी 
चार लाख चाळीस हजार फक्‍त) इतकी फी खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या बाबींकरिता अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बिलाचे तपशील रक्‍कम (रुपये) 


णि : Fee towards appearance on १९ th July 2029 in the above | ©.8,80,000/- 
mentioned matter (including conference) before Honvble 
Supreme Court of India 


एकूण रक्‍कम रु.४,४०,०००/- (अक्षरी चार लाख चाळीस हजार | रु.४,४०,०००/- 
रुपये फक्त) 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२१/१२१/प्र.क्र.१०२/म-१(धोरण) 


२. सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ श्री.तुषार मेहता, महाधिवक्ता, भारत सरकार यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरिता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 
३. यासाठी येणारा खर्च महसूल व वन विभाग, मागणी क्रमांक-सी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०३०,मुद्रांक व नोंदणी 
०३, नोंदणी,००१,संचाळलन व प्रशासन (००)(०१)नोंदणी महानिरीक्षक व जिल्हा निबंधक, (२०३००१०९) या लेखाशिर्षा 
अंतर्गत १३- कार्यालयीन खर्च, या उदिष्टय खालील सन २०२२-२०२३ मधील मंजूर अनुदानातून मंजूर अनुदानातून 
तसेच मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च भागविण्यासाठी सह जिल्हा निबंधक 
वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे ग्रामीण यांना श्री.तुषार मेहता, महाधिवक्ता,भारत सरकार यांचे फी 
प्रदानासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
४. हा शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाच्या क्र. पत्र जा.क्र.१८६/२०२२, दि.२९/८/२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि.१६ जून २०१७ चे 
परिशिष्ठ-अ, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८,भाग-पहिळा,उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम 
-१९६५ मधील वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये सुधारणा,भाग-पहिला,उपविभाग-दोन, अनु.क्र.४९ मधील नियम 
१६६-अ,अन्वये प्रशासकीय विभागप्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१॥॥/.॥॥8॥8७॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०२०२१५३०१२१९१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL MALHARI 
JADHAV 


(सुनिल जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई-३२ 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
४. मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
६. प्रधान सचिव,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
७. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी,ठाणे ग्रामीण 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य,नागपूर १/२ 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
१२. श्री. तुषार मेहता, महाअधिवक्ता, नवी दिल्ली यांना (नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक 
नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांचे मार्फत 
१३. निवडनस्ती-म-१ (धोरण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


